राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिसंख्य 
पदावर नियुक्‍त केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस-१११८/प्र.क्र.२३२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब, दि.३० जून, २०२० 
) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२८ ऑक्टोबर, २०२१ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमआयएस-१११८/प्र.क्र.२३२/राउशु-१, दि.१४ डिसेंबर, २०२१ 
५) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे आदेश क्र.इएसटी-११२२/०१/२-अ-१, दि.०९ फेब्रुवारी, २०२२ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमआयएस-१११८/प्र.क्र.२३२/राउझु-१, दि.१० फेब्रुवारी, २०२२ 
) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२२ 
) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१९/प्र.क्र.५८१ए/१६-ब, दि.१४ डिसेंबर, २०२२ 
गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमआयएस-१११८/प्र.क्र.२३२/राउशु-१, दि.२९ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.०६ जुले, २०१७ रोजीच्या आदेशाची तसेच मा. उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर यांच्या दि.२८.०९.२०१८ च्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना वाचा 
क्र.१ अन्वये देण्यात आल्या होत्या. तद्‌नुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांची 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांना वाचा क्र.४ व ६ येथील शासन निर्णय दि.१४.१२.२०२१ व दि.१०.०२.२०२२ अन्वये 
अधिसंख्य पदावरील नियुक्‍्त्यांना ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार वाचा क्र.५ येथील दि.०९ फेब्रुवारी, २०२२ च्या आदेशान्वये राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्याचे आदेश 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी /कर्मचारी 
यांची अधिसंख्य पदाची मुदत दि.०९ डिसेंबर, २०२३ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे सदर अधिसंख्य पदास 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात कार्यरत 
असलेल्या खालील अधिकारी/कर्मचारी यांना पुढीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) श्रीमती रेखा भा. पाटील, सहायक आयुक्‍त, गट ब, राज्य उत्पादन शुल्क यांना सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दि.२८ ऑक्टोबर, २०२१ मधील तरतूदीनुसार दि.०९ फेब्रुवारी, २०२२ 
पासून दि.०८ जानेवारी, २०२३ पर्यंत ११ महिने व तद्नंतर सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय, दि.१४ डिसेंबर, २०२२ मधील तरतूदीनुसार ०१ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि.१० 
जानेवारी, २०२३ पासून दि.०९ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत पुढील ११ महिने संदर्भ क्र.९ अन्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१११८/प्र.क्र.२३२/राउशु-१ 


२) सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने व श्रीमती रेखा पाटील, सहायक आयुक्‍त, गट ब या 
दि.३१.०५.२०२४ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणार असल्याने सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दि.१४ डिसेंबर, २०२२ मधील तरतूदीनुसार ०१ दिवसाचा तांत्रिक खंड 
देऊन दि.११ डिसेंबर, २०२३ पासून दि.३१.०५.२०२४ (AA) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च ते ज्या कार्यालयात कार्यरत राहतील, त्या 
कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या Heiss खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अधिसंख्य पदावरील मुदतवाढीचा 
कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विहित मुदतीत प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची दक्षता, आयुक्त, राज्य 
उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 


३. सदर ara निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२८ ऑक्टोबर, २०२१, दि.१४ 
ऑक्टोबर, २०२२ व दि.१४ डिसेंबर, २०२२ या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०२२२१६५८२१४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SA N D E E Pp Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 


G (0 R A K H N AT H 2.5.4.20=418588839686584ca25060bf5 7af23a4473234ebcc421d084 
d8890fc37c8f673, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E7B44D7 1 EACB46FA051532FB66A73DA715F6780331 
D H A KA N E 61C1162FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
Date: 2024.02.22 17:07:20 +05'30' 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
श्रीमती रेखा भा. पाटील, सहायक आयुक्त, गट ब, राज्य उत्पादन शुल्क, कोकण विभाग 
(आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 

प्रत: 

१. अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण विभाग, ठाणे 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवडनस्ती (राउझु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


